सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापने- 
वरील “कार्यासन-१९अ” मधील विषयानुसार 
सादरीकरणाचे तीन स्तर व अंतिम निर्णयार्थ 
सक्षम प्राधिकारी निश्चित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकीर्ण-३५१९/प्र.क्र.9१/१९अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: 22 मे २०१९ 
वाचा : (१) कार्यालयीन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.संकीर्ण-१०१४/प्र.क्र.१३६/१९अ, 
दिनांक १६ जुलै २०१४ 
(2) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.साप्रआ-१०१९/प्र.क्र.३३३/१९, दिनांक ४ मे २०१९ 


कार्यालयीन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम-९(२) नुसार प्रत्येक कार्यालयाचा किंवा 


विभागाचा प्रमुख त्या कार्यालयाशी किंवा विभागाशी संबंधित सर्व बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने 


त्या सादर करण्यासाठी शक्‍यतो अधिकाऱ्यांचे तीन स्तर निर्धारित करील अशी तरतूद आहे. अज्ञा प्रकारे 


निर्धारित केलेल्या अधिकाऱ्यांचे स्तर कळम-९(३) नुसार प्रत्येक वर्षाच्या १ एप्रिळ रोजी अद्ययावत 


करण्याची तरतूद आहे. 


२. कार्यासन-१९ अमधील प्रकरणांच्या सादरीकरणाचे स्तर हे संदर्भाधीन-१, दिनांक १६ जुले २०१४ 


च्या कार्यालयीन आदेशान्वये निश्चित करण्यात आळे आहेत. त्यानंतर कार्यासन-१९ च्या विषयसूचीत 


वेळोवेळी झालेले फेरबदल / नव्याने समाविष्ट झालेले विषय तसेच अधिनियमाच्या कलम-९(३) मधील 


तरतुदी विचारात घेऊन, कार्यासन-१९अ मधील प्रकरणे सादर करण्याचे स्तर सोबतच्या “जोडपत्र-अ” 


नुसार अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांनी निश्चित केळे आहेत. त्यानुसार कार्यासन- 


१९ मधील कामकाजाचा निपटारा करण्यात यावा. तथापि, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निर्देरा असल्यास किंवा 


कार्यालयीन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-३५१९/प्र.क्र.७१/१९अ 


काही विशिष्ट अपवादात्मक प्रकरणी आवश्‍यकता भासल्यास, प्रकरणपरत्वे त्यात योग्य तो बदल 


करण्यात येईल. 


३. सदर कार्यालयीन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२२१५०९०३९४०७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


igitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
'=Maharashtra, 


VILAS RAMDAS 22 
ioe Sar 
(वि.रा.ठाकूर) 
शासनाचे उप सचिव. 


2BeBdcaeed3f6fa70d9fd209eb9efcB 
100032, 


प्रति, 
१) सह/उपसचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) संबंधित अवर सचिव / कक्ष अधिकारी / सहायक कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१९३), सामान्य 
प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 


सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व कार्यासने, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१९), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती / कार्यासन-१९अ. 


AD 


AN 


०८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


जोडपत्र-अ 
(कार्यालयीन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-संकीर्ण-३५१९/प्र.क्र.9१/१९अ, दिनांक २२ मे २०१९ चे सहपत्र) 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम-९(२) अंतर्गत संबंधित बाबींवर 
अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने, सामान्य प्रशासन विभागातील “कार्यासन-१९अ” मधील विषयांच्या अनुषंगाने प्रकरणे सादर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे तीन स्तर निर्धारित करणे. 


अ.क्र विषय अधिकाराचे स्तर अंतिम निर्णय | आदेशा / प्रमाणपत्र अभिप्राय 
प्रत्यायोजन घेण्यास सक्षम / पत्र निर्गमित 
प्रथम व्दितीय तृतीय अधिकारी करण्यास सक्षम 
प्राधिकारी 
किन २ ३ Eee 70 षु ६ १-० प: == | ८ ९ 
१ | सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या || - कार्यासन सहसचिव/ | अपरमुख्यसचिव | मा.मुख्यमंत्री सहसचिव / | - 
आस्थापनेवर नवीन पदे निर्माण करणे. अधिकारी / उपसचिव / प्रधान सचिव / उपसचिव 
अवर सचिव सचिव (सेवा) 
२ | सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) मधील शि - कार्यासन सहसचिव/ | अपरमुख्यसचिव | मा.मुख्यमंत्री सहसचिव / शिंगी - 
पदांचा आकृतीबंधास मान्यता घेणे. अधिकारी / उपसचिव । / प्रधान सचिव/ उपसचिव 
अवर सचिव सचिव (सेवा) 
३ | सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) मधील | - कार्यासन अवर सचिव सहसचिव / सहसचिव / कार्यासन शिश 2 
वित्तीय प्राधिकार प्रदानाचे प्रस्ताव अधिकारी उपसचिव उपसचिव अधिकारी 
तपासून मंजुरी देणे. 
४ | सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) मधील शिंगी र: कार्यासन अवर सचिव सहसचिव / सहसचिव / कार्यासन ॥1_ | 7 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणे. अधिकारी उपसचिव उपसचिव अधिकारी 
५ | सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) मधील 1 | - कार्यासन अवर सचिव सहसचिव / सहसचिव / कार्यासन a = 
अस्थायी पदांचे स्थायीकरण करणे. अधिकारी उपसचिव उपसचिव अधिकारी 
६ | अग्निम मंजूर करणे: 1 सहायक कक्ष कार्यासन अवर सचिव अवर सचिव कार्यासन || 
भविष्य निर्वाह निधीमधून परतावा / अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
ना-परतावा अग्निम (सामान्य बाब) 
७ | अग्निम मंजूर करणे: i! कार्यासन अवर सचिव सहसचिव / सहसचिव / कार्यासन शकी 
भविष्य निर्वाह निधीमधून ना-परतावा अधिकारी उपसचिव उपसचिव अधिकारी 
airs (विठोष बाब) 


कार्यालयीन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-३५१९/प्र.क्र.७१/१९अ 


शिश २ te ce all 4 ६ | we ८ ९ 
८ | भविष्य निर्वाह निधीचे अंतिम प्रदान कार्यासन अवर सचिव सहसचिव / सहसचिव / कार्यासन a 
करणे, ठेव संलग्न विमा योजनेंतर्गत अधिकारी उपसचिव उपसचिव अधिकारी 
रक्कम मंजूर करणे. 
९ | अग्निम मंजूर करणे: कार्यासन अवर सचिव सहसचिव / सहसचिव / कार्यासन | 
घरबांधणी अग्निम, सायकल / स्कूटर / अधिकारी उपसचिव उपसचिव अधिकारी 
मोटार सायकल / मोटार अग्निम, 
वैयक्तिक संगणक अग्रिम इत्यादी. 
१० | सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत रचना व कार्यासन अवर सचिव सहसचिव / सहसचिव / Z [| : 
कार्यपद्धती संबंधी उद्भवणारी प्रकरणे / अधिकारी उपसचिव उपसचिव 
संदर्भ याबाबत निर्णय देणे 
११ | सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत सेवा / कार्यासन अवर सचिव सहसचिव / सहसचिव / कार्यासन वि - 
आस्थापना विषयक बाबींचे समन्वय अधिकारी उपसचिव उपसचिव अधिकारी 
(उदा.रिक्‍त पदांची माहिती देणे, अपंग 
आरक्षण अहवाल / अपंगांना उपकरणे 
पुरविणे, जात प्रवर्गनिहाय अनुशेषाची 
माहिती देणे इत्यादी) 
१२ | माहिती अधिकाराचे मासिक व वार्षिक कार्यासन अवर सचिव सहसचिव / सहसचिव / कार्यासन शि डा 
अहवाल पाठविणे, मुख्य सचिव व अधिकारी उपसचिव उपसचिव अधिकारी 
राज्यपालांना पाठवावयाचे अहवाल व 
इतर संकीर्ण माहिती संबंधित विभागांना 
देणे इत्यादी. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


